अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२१-२२ 

“२२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व WIAA (०१) (०१) पाणीपुरवठा 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८४३)” 
मागणी क्रमांक वाय -२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख : १६ जुले, २०२१ 


वाचा :- 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ६ एप्रिल, २०२१ 

२. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि.१५.४.२०२१ 
३. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि.१२.५.२०२१ 
४. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि.२७.५.२०२१ 
५. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि. ४.६.२०२१ 
६. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि.२८.६.२०२१ 
७. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४.६.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग २ 
च्या अधिका-यांचे वेतनखर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी 
विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष सन २०२१-२२ 
करिता ०१, वेतन साठी रुपये ५०.८१४८ कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. 
सदर तरतुदीपैकी जिल्हा परिषदांना वेतनासाठी रुपये १२.५५१४ कोटी इतके अनुदान वाचा मधील 
अनुक्रमांक २,३,४,५ व ६ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आले आहे. आता जिल्हा 
परिषदांचा सन २०२१-२२ मधील वेतनखर्च व मागणी विचारात घेऊन जिल्हा परिषदांना पुढील वेतन 
अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३ 


झासन निर्णय:- 


सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी 
पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग २ च्या अधिका-यांचे वेतन खर्च भागविण्यासाठी 
या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार एकूण रुपये २,२७,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये दोन कोटी सत्तावीस लाख wad ) इतके अनुदान संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा 
व वित्त अधिकारी यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 
अटी व शार्तीच्या अधिन राहील. या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविण्यात 
आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही 
दक्षता घेण्यात यावी. 


= सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आव्यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात 
यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 
परिषदांनी नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे 
प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या Offline 
पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


8. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
अटी / शर्तीचे पालन करावे. तसेच वित्त विभागाने संदर्भाधीन दिनांक २४.६.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या सूचना विचारात घेऊन खर्चामध्ये काटकसर करावी. 


षु. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च मागणी 
क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक F WIAA (०१) (०१) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२२३ 


पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५१८४३) ०१, वेतन” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२१-२२ या वित्तीय 
वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ 
अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच वित्त विभागाने बीम्सप्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या 
निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या 
अटी व शातींची पूर्तता होत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१६११३४४३९०२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAJENDRA 5४८... 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9e6d5121ea1547cS5b6abac50546c582b 


c9cb02d8c4ee0e57eb3442ad725208b5, 


serialINumber=d90328c2fc4e73b881 bcfea3bc58 
24fa462a2ec1 e4ead4bfe3b4979112bdb493, 
cn=RAJENDRA MAHADEV GENGAJE 
Date: 2021.07.16 12:17:37 +05'30' 


(राजेंद्र म. गेंगजे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, सर्व 
२. विभागीय आयुक्त, सर्व 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 
४. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०.संचाळक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२२३ 


११.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१२.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 

१३.कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

१४.निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२२३ 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दिनांक १६ जुले,२०२१ सोबतचे सहपत्र 


मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) 
पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय/उप विभागीय आस्थापना (२२१५१८४३)" 


अ जिल्हा । सन २०२१-२२ करीता या शासन निर्णयान्वये | या शासन निर्णयान्वये लेखाशीर्ष २२१५१८४३ खाली 
क्र. । परिषद वितरीत करण्यात येत असलेले वितरीत करण्यात येत असलेली 
वेतन अनुदान एकूण रक्कम (अक्षरी रुपये) 
za ? 3 
2 | पालघर ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 
५ | सिंधुदुर्ग ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 
६ | नाशिक ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 
fo | धुळे ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 
८ | नंदुरबार ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 
९ जळगांव ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 
[aa पुणे ३०००००० रूपये तीस लाख wad 
१२ | सातारा ५०००००० रूपये पन्नास लाख फक्त 
१३ | सांगली १७००००० रूपये सतरा लाख फक्त 
| १४ | सोलापूर ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 
१६ | औरंगाबाद ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 
१७ | जालना ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 
१९ | हिंगोली ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 
२० | बीड १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 
२२ । उस्मानाबाद १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 
२३ | लातूर १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 
२४ | बुलढाणा ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 
२७ | अमरावती ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 
२८ | यवतमाळ ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 
२९ | वर्धा ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 
३० | नागपूर १५००००० रूपये पंधरा लाख फक्त 
३१ | गोंदिया १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 
३२ । चंद्रपूर ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 
एकूण २२७००००० रूपये दोन कोटी सत्तावीस लाख फक्त 


RAJENDRA MAHADEV GENGAJE 


'-RAJENDRA MAHADEV GENGAJE 


(राजेंद्र म. गेंगजे ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


